जलसंपदा विभागांतर्गत “वृक्ष लागवड आणि 
संगोपन” यासाठी कार्यक्रमाकावरील खर्चाच्या 
०.५ % मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी 
नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीडीए-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/लाक्षेवि(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा : शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. साववि-२०१६/प्र.क्र. ८० -भाग-२ /फ-११, 
दि. २५ जुले, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

सर्व प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पिय तरतुदीपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधुन 
०.५ % मर्यादेत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यास नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने महसूल व वन विभागाने दि. २५ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने जलसंपदा विभागाच्या “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या कार्यक्रमासाठी 
नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागांतर्गत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५ % 
मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक - आय-२ 


Demand No - 1-3 


२४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन, 


2406 — Forestry and Wildlife, 


०४, वनीकरण व पर्यावरण विकास, 


04, Afforestation and Ecology 
Development, 


१०१, राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम, 


101, National Afforestation and 
Ecology Development Programme, 


(00) 


(00) 


(००)(०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५ - 
जमीनीवरील सजिव अंतर्गत) वृक्ष लागवड आणि 
संगोपन (१००% राज्य योजना) (कार्यक्रम) 


(00)(01), Tree Plantation And 
Conservation under Sustainable 
Development Goal (Scheme) 


02, मजूरी 


02, Wages 


२१, पुरवठा व सामग्री 


21, Supplies and Materials 


(२४०६ ए ३९२) 


(2406 A 392) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/लाक्षेवि(कामे) 


२. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाकडील अनोपचारिक संदर्भ क्र. १०३/का. १४३३, 
दि. १९/१०/२०१८, वित्त विभागाकडील अनौपचारिक क्र. २४६/२०१८/व्यय-१२, दि.२३/१०/२०१८ 
व मा. महालेखापाल, नागपूर यांचेकडील अनौपचारिक संदर्भ क्र. टीएम/जीआर ॥ /यु.ओ.आर.-१०/ 
१४६०, दि. २१/०१/२०१९ ला अनुलक्षेन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०४०२१७२८३२८८२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Dinesh Shamrao Ghatge 


Dinesh Shamraa ४५५ 


2f1698bf095S0eaeSb58e4f323417e50941 10c7c2410 


1a0a100ef0a65eb52, 


jalNumber=944d3f4edf4e98ce36bb02c01a960ec79035a248f0 
h a g e 41f4852083df7179215b06, hi 


Date: 2019.04.02 17:38:37 +05'30 


(दि. शा. घाटगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) महालेखापाल (महालेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १ / महाराष्ट्र - २ नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १ / महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

3) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 
) 
) 
) 
) 


६) महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक. 
७ अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 
८) अधिक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनायल, पुणे. 
९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१०) सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नविन प्रशासकीय विभाग, मुंबई. 
१३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१४ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

महसूल व वन विभाग, फ-११ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
नियोजन विभाग -कार्या (१४३१), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १०/ व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 

जलसंपदा विभाग /लाक्षेवि (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


१७ 
१८ 
१९ 


~ 
— 
ee ee ~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


